सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २०५३ १२५८, 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (अनिवायी” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अविवि - २०२२/प्र.क्र.२२/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१/०३/२०२२ 


प्रस्तावना- 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेडई ०१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, (००) (१०१) 
आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या 
लेखाशिर्षासाठी या १०-कंत्राटी सेवा व १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे 
पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


“मागणी क्र.झेड ई-०१, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती प्रचालन, (००) (०१) उर्दू 
अकादमीची आस्थापना (दत्तमत), ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७) या 
लेखाशिर्षामधून, रु.५.८० लक्ष तसेच “मागणी क्र.झेड ई-०१, २२०५ कला व संस्कृती (००) (०३) महाराष्ट्र 
राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५३५९१) 
या लेखाशिर्षामधून रु.२.९४ लक्ष असे एकूण रु.८.७४ लक्ष इतके उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी मागणी क्र.झेडई ०१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, (००) (१०१) 
आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या 
लेखाशिर्षासाठी १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टासाठी रु.१,०५,४९४/-, १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टासाठी 
रु.६,८३,५०६/- आणि ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्यिष्ठासाठी रु.८५,०००/- असे एकूण 
रु.८,७४,०००/- अनुदान पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान सचिव, (व्यय) वित्त विभाग यांचे 
कार्यालय, संदर्भ क्र.३०१२ दि.३१/०३/२०२२ अन्वये शासन मंजूरी देत आहे. 


२. उदू अकादमीची आस्थापना, (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५ ३०२७ या 
लेखाशिर्षामधून, रु.५.८० लक्ष तसेच महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५३५९१) या लेखाशिर्षामधून रु.२.९४ लक्ष असे एकूण रु.८.७४ लक्ष 
अनुदान महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या लेखाशिर्षासाठी १०- 
कंत्राटी सेवा या उद्यिष्ठासाठी रु.१,०५,४९४/-, व १४-भाडेपट्टी व कर या उद्यिष्ठासाठी रु.६,८३,५०६/- 
आणि 99 देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्यिष्ठासाठी ८५,०००/- असे एकूण रु.८,७४,०००/- अनुदान 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उप विभाग - तीन 
मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा वापर 
करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२२/प्र.क्र.२२/का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२०२४५८३७१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH MADHAVRAO © 
SONAVANE 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्र.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

२. प्र.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. उप सचिव (कोषा / प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. वित्त विभाग (व्यय ४ / अर्थसंकल्प-१४ / अर्थ-३), मुंबई 

११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२२/प्र.क्र.२२/का.७ 


झछासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.७, दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन | पुनविनियोजना नंतर अभिप्राय 
क्र लेखाशीर्ष अंदाज फेरबदल केलेली 
तरतूद 

मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५३ (रुपये) 

भाग-१ 

पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ 

(+) करण्यात आलेले लेखाशीर्ष 

मागणी क्र. झेडई-०१ १९,००,००० ८,७४,०००/- २७,७४,००० उदू अकादमीची आस्थापना, (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२२०५ ३०२७)या लेखाशिर्षामधून, रु.५.८० लक्ष तसेच 

२०५३, (00) (०१) महाराष्ट्र वक्फ महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना 

न्यायाधिकरण (अनिवार्य) (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५३५९१) या 

हत तही लेखाशिर्षामधून रु.२.९४ लक्ष असे एकूण रु.८.७४ लक्ष अनुदान 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च 

१० - कंत्राटी सेवा (२०५३१२५८)” या लेखाशिर्षासाठी १०-कंत्राटी सेवा या 
उद्यिष्ठासाठी रु.१,०५,४९४/-, व १४-भाडेपट्टी व कर या 

१४ - भाडेपट्टी व कर उद्यिष्ठासाठी रु.६,८३,५०६/- आणि ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च 

वव > देशांतर्गत प्रवास खच या उद्यिष्ठासाठी ८५,०००/- असे एकूण रु.८,७४,०००/- 
अनुदान पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 

एकुण १९,००,००० ८,७४,०००/- २७,७४,०००/- 


या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रू.८,७४,०००/-अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२२/प्र.क्र.२२/का.७ 


एकूण 


अ. | प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना नंतर अभिप्राय 
क्र लेखाशीर्ष अंदाज फेरबदल केलेली 
तरतूद 

मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५ (रुपये ) 
भाग-२ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात 
कपात (-) करण्यात आलेले लेखाशीर्ष 

२ | मागणी क्र. झेडई-०१ ९,८०,०००/- | ५,८०,०००/- १५,६०,०००/- उदू अकादमीची आस्थापना, (अनिवार्य) ३१, सहायक 
२२०५, १०२, कला व संस्कृती, अनुदाने (वेतनेतर) (२२०५ ३०२७)या लेखाशिर्षामधून, 
(००) (०१) उदू अकादमीची रु.५.८० लक्ष तसेच महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७ अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य) ३१, सहायक अनुदाने 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (वेतनेतर) (२२०५३५९१) या लेखाशिर्षामधून रु.२.९४ लक्ष 

असे एकूण रु.८.७४ लक्ष अनुदान महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मागणी क्र झेडई०१ का च coer. क्ल न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या 
२२०५, १०२, कला व संस्कृती, लेखाशिर्षासाठी १०-कंत्राटी सेवा या उचदिष्ठासाठी 
(00) (०३) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी रु.१,०५,४९४/-, व १४-भाडेपट्टी व कर या उद्यिष्ठासाठी 
साहित्य अकादमीची आस्थापना रु.६,८३,५०६/- आणि ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च या 
(अनिवार्य (२२०५ ३५९१) उद्यिष्ठासाठी ८५,०००/- असे एकूण रु.८,७४,०००/- 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अनुदान पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
२१,५४,०००/- | ८,७४,०००/- ३०,२८,०००/- 


या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रू.८,७४,०००/- अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन. 


